सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग 
व जलजन्य रोग), पुणे-१ कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ ऑगस्ट २०२१ 


संदर्भ :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६/०८/२००७. (सुधारीत आकृतीबंध) 
२) सार्वजनिक आरोग्य fears निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ-५ 


दि.२६/०२/२०२१ 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०/०८/२०२१ 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/५५-क/१५ अस्थायीपदे/१४८३८- 
८३९/२०२१ दि.०२/०८/२०२१ 
प्रस्तावना :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधातील 
मंजूर पदे आहेत. सदर १५ अस्थायी पदे संदर्भिय क्र. २ शासन निर्णय दि. २६/०२/२०२१ अन्वये 
दि.१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.३१/०८/२०२१ रोजी संपुष्टात येत असल्याने, सदरहू १५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने 
HA असल्याने, सदर १५ अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ दिनांक २६/०८/२०२१ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो., पुणे-१ कार्यालयातील १५ अस्थाई पदांचा तपशिल 


अ.क्र. । पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची । ६ व्या वेतन आयोगानुसार 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक संख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 
| झा.नि.. न.वि.सा.आ. व अधिक्षक (गट-क) शि पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी-२०६०/ पे रु.४३०० 
2 | १५६२६/ड, दि.३०/३/१९६२ शिपाई (गट-ड) i १-एस (४४४०-७४४०) : ग्रेड पे 
रु.१३०० 
३ ।शा.नि., न.वि.सा.आ.व कनिष्ठ लिपिक (गट-क) | पीबी-१ (५२००-२०२००) + ग्रेड 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी- पे रु.१९०० 
४ | २०६४/डी, दि.१६/२/१९६५ | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) णि पीबी-१ (५२००-२०२००) - ग्रेड 
पे रु.२४०० 
५ _।शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ | सहायक अधिक्षक (गट-क) | पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ पे रु.४२०० 
६ ।शा.नि., सा.आ.वि., | वाहन चालक (गट-क) णि पीबी-१ (५२००-२०२००) + ग्रेड 
क्र.सीडीपी १०५७, पे रु.१९०० 
दि.६/११/१९५८ 
७ ।शा.नि., सा.आ.वि., | कनिष्ठ लिपिक (गट-क) पीबी-१ (५२००-२०२००) - ग्रेड 
क्र.एचडब्ल्यूरी १०८६/डी, पे रु.१९०० 
दि.१५/९/१९६० व 
क्र.एसएलओ १३६७/जे, 
दि.२३/७/१९५८ 
८ प्रशासकीय अधिकारी शि पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
(गट-ब) पे रु.४४०० 
९ अधिक्षक (गट-क) —_ पीबी-२ (9300-38200) + ग्रेड 
शा.नि, न.वि.सा.आ.वि. पे रु.४३०० 
ण क्र.डीएमई-१०७६/६२३९, कनिष्ठ लिपिक (गट-क) १ पीबी-१ (५२००-२०२००) + TS 
पीच-१२, दि.१/११/१९७६ पे रु.१९०० 
णं १ सहायक अधिक्षक २ | पीबी-२ (९३००-३४८००) + ग्रेड 
(लेखापाल) (गट-क) पे रु.४२०० 
१२ वरिष्ठ लिपिक (गट-क) २ | पीबी-१ (4200-20200) + ग्रेड 
पे रु.२४०० 
१३ ।शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) | पीबी-१ (4200-20200) + WS 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ पे रु.२४०० 
एकूण- १५ 
३. वरील पदांवरील खर्च पुढे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करीता मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ दिनांक २६/०८/२०२१ 


8. 


मागणी क्रमांक : १ आर 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१(१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे कार्यालय 
(सांकेतांक २२१० ०३४२) 

सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 


दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


& , 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२३१२२५०२६६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRANKUMAR 
VASANTRAO 
WAHUL 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO 
WAHUL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc 
9f4985e6d1be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F819 
2DAE8D5E1557, 
serialNumber=2E35734EC976BF5657815FB42C4D 
25B0B3C23B4C69600638F3DEB172AC9E37F4, 
cn=KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 

Date: 2021.08.26 18:31:48 +05'30' 


(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. TART), पुणे-१/६. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई/पुणे 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई/पुणे 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 


१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 


99) निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


